युवा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना. 


निधी वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : निवियो-२०१८/प्र.क.१४५/क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. निवियो-२०१८/ 


प्र.क्र.१४५/क्रीयुसे-३, दि. ०३ नोव्हेंबर, २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन दि. ०३ नोव्हेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ४ मध्ये 


“यासाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आंहरण व संवितरण 
अधिकारी तर आयुक्‍त (क्रीडा) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” 


याऐवजी 


“यासाठी संबंधित विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त 
(क्रीडा) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” असे वाचावे. 


२. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८११२८१४५७५२२३२१ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(64ad6ddc2495ca280 


Rajendra 
Shankarrao ‘aurea ete 
Pawar Sei remem 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


aRse 
छट 


. मा.मंत्री (शालेय शिक्षण व क्रीडा) यांचे खाजगी सचिव. 

. मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा ), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व विभागीय उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत) 
. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

९. 


वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, पुणे. 


१०. निवड नस्ती, क्रीयुसे-३. 


